कृषि विभागास सल्ला व मार्गदर्शन 
करण्यासाठी तज्ञ नियुक्‍ती करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती -२०१९/(प्र.क्र.६३/१९)/२-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक :- १६ जुले, २०१९ 


संदर्भ: निती आयोगाचे क्र. 0-११०५०/२८/२०१९-५५॥. FTS : २७७९५ दि. ०१.०७.२०१९ चे 
कार्यालयीन आदेश. 


प्रस्तावना : 

निती आयोगाच्या संदर्भाधीन कार्यालयीन आदेशानुसार देशात कृषी क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र 
परिवर्तन घडवून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यासाठी देशातील 
विविध राज्यांच्या सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा समावेहा असलेली उच्च अधिकार समिती स्थापन 
करण्यात आली असून सदर समितीचे निमंत्रक म्हणून मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांची नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. 


राज्य शासनाने शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आतापर्यंत अनेक उपाययोजना कार्यान्वीत 
केल्या आहेत. उपरोक्‍त समितीच्या अनुषंगाने कृषी विभागास सल्ला देण्यासाठी अनुभवी व तज्ञ व्यक्‍ती 
यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील कृषी क्षेत्रात विविध उपाययोजना करण्यासाठी कृषी विभागास मार्गदर्शन व सल्ला 
देण्यासाठी श्री. उमेश चंद्र सरंगी, माजी अपर मुख्य सचिव, कृषी (भाप्रसे सेवानिवृत्ती आणि अध्यक्ष, 
नाबार्ड यांची अनुभवी व तज्ञ म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदर नियुक्‍ती संदर्भातील अटी, शार्ती 
व अन्य बाबी खालील प्रमाणे विहित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदरची नियुक्‍ती प्रथमत: तीन महिन्यांसाठी करण्यात येत आहे. सदरची मुदत ही 
आवड्यकतेनुसार वेळोवेळी वाढविण्यात येईल. 


३. श्री. उमेश चंद्र सरंगी, माजी अपर मुख्य सचिव, कृषी व अध्यक्ष, नाबार्ड (भाप्रसे सेवानिवृत्त) हे 
भारतीय प्रशासन सेवेतील तत्सम श्रेणीच्या सदस्याला लागू असेल BAW दराने प्रवास भत्ता व दैनिक 
भत्ता आणि इतर बाबींसाठी झालेला खर्च मिळण्यास पात्र राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती -२०१९/(प्र.क्र.६३/१९)/२-अ, 


४. याकरिता लागणारा खर्च, भत्ते व इतर खर्च हे आयुक्‍त, कृषि यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१६१४४१४४१७०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KIRAN N PATIL 

DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=657661007c4f6885bf8deae62f1 3606632589e592d8 
c18ceb9a49bfd3047 1850, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=64a3950913946fa68fe5 76faead463fd8ae1e38 
44a820d921b663674927a476e, ou=AGRICULTURE DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KIRAN N PATIL 


Date: 2019.07.16 14:50:54 +05'30' 


(ST. किरण पाटील) 


उपसचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. मंत्री, कृषि यांचे खाजगी सचिव. 
मा. राज्यमंत्री, कृषि यांचे खाजगी सचिव. 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
कुलगुरू, सर्व कृषि विद्यापीठे. 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
आयुक्त (दुग्धव्यवसाय विकास), दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
आयुक्त (पशुसंवर्धन), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय), मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
सर्व सह / उप सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
स्वीय सहायक, सचिव, कृषि यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व SEM) Aas. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
निवड नस्ती का.क्र.२ओ. 


mm SS 0०८ WH _-?2 


ee ब 


aon 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 


See aoe LTS द CP 


पृष्ठ २ पैकी २ 


